जिल्हा नियोजन समिती नांदेड 


या समितीवर “विशेष निमंत्रित” 
सदस्यांची सुधारित 
नियुक्ती करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ३९ /का-१४८१अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :१० नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा :- नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ३९ /का-१४८१अ 
दि.९.११.२०२०. 


शासन शुद्धिपत्रक:- 


उपरोक्‍त झासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या 
नावामधील अ.क्र.११ वर “अँड.प्रदीप अनंतराव नागापूरकर” ऐवजी “श्री.प्रभाकर दिगंबरराव जोशी 
पाटोदेकर रा.तारासिंग मार्केट समोर, चिखलीवाडी, नांदेड” असे वाचावे. 
हे शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१११०१२४५१७१८१६ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
VJ E S | N G DN: c= HARASHTRA, ou=PLANNING 
harashtra, 


cI 
DEPAR’ 2, st=Maharashtr 


FATTESING VASAVE # 
(fa. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


।938117८९2८5९2070465! 
‘SING FATTESING VASAVE 


प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती,नांदेड यांचे खाजगी सचिव, 

६. मा. मुख्य सविव, महाराष्ट्र शासन, 

७. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 

८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नांदेड, 

९. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड, 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२. कोषागार अधिकारी, नांदेड 

१३. निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


